मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, वरूड 
जि. अमरावती या वसतिगृह इमारत 
बांधकामाकरीता जमीन खरेदी करणेबाबत. 
शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.४५/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट,२०२१. 


वाचा :- १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीसीएच-२०१२/ प्र.क्र.८/ 

बांधकामे, दि. १२.०३.२०१२ 

२) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.सकआ/शिक्षण/शानिशा/ 
जमीन खरेदी/वरुड/का-५अ/२०२०-२१/पुणे/१३३४, दि.१२.०१.२०२१ 

३) शासन पत्र क्र.बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.१३/बांधकामे, दि.२६.०३.२०२१ चे पत्र. 
(दि.२२.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीसीएच-२०२१/ प्र.क्र.४५/ 
बांधकामे, दि. ९.८.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ चे शासन निर्णयान्वये मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, 
वरूड जि. अमरावती या वसतिगृह इमारत बांधकामाकरीता जमीन खरेदी करणेबाबत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे उपरोक्‍त शासन निर्णयात मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय 
वसतीगृह, वरूड जि. अमरावती याबाबत “मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृह, वरूड 
जि. अमरावती येथील मौजे वरूड भाग-१ मधील गट क्र.४९४ -१ अ येथील ०.८१ हे. आर पैकी 
०.५५ आर व गट क्र.४९४-१ड येथील ०.७९ हे.आर. पैकी ०.४५ हे. आर. अशी एकूण १०० आर 
जमीन खरेदी करणेबाबत ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 


याऐवजी 


“मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृह, वरूड जि. अमरावती येथील मौजे वरूड भाग- 
१ मधील गट क्र.४९४/१/ड येथील ०.८१.०० हे. आर पैकी ०.५५.०० आर व गट क्र.४९४/१अ 
येथील ०.७९.०० हे.आर. पैकी ०.४५.०० हे. आर. अशी एकूण Goo आर जमीन खरेदी करणेबाबत” 


असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.४५/बांधकामे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२४१२५२२५६८२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Anil Kondaji Ahi 
laharash Social Justice And Special 
ashi 


१0९5400032, st=Mahar: 
2.5.4,.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9ct27e43 
nit KOnNGajl hire = 
॥ 


ber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe 1 f6aa493c78a5335f98565 1/93, 
7888df7a89, cn=Ar 
Date: 2021.08.24 13:03:48 +05'30' 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. आयुक्‍त, समाजकल्यण आयुक्‍तालय,पुणे 

. जिल्हाधिकारी, अमरावती 

. संचालक, नगररचना, पुणे 

. जमाबंदी आयुक्‍त,तथा संचालक भूमि अभिलेख 

. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महाळेखापाल,महाराष्ष्ट-१, मुंबई 

.महाळलेखापाल, महाराष्ष्ट-२, नागपूर 

. अधिक्षक अभियंता तथा तांत्रिक सल्लागार, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण 


संस्था, पुणे 


१५. 


. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, अमरावती 

. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,अमरावती 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/अमरावती 

. तहसिलदार,वरूड जि.अमरावती 

. कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
श्री.विळास बबनरावजी उघडे, वरूड, जि.अमरावती 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


